प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 

प्रभारी आरोग्य प्रशिक्षण पथक, पैठण. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एचयुपी-२०२०/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २७ मार्च, २०२० 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र :संवैशिवसं/ग्राआप्रप,पैठण 
/यंसाख/म/१३४९/२०१९, दिनांक : ०३.०१.२०२० 

4) शासन परिपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक संकीर्ण २०२० /प्र.क्र.१२९/ 
प्रशा -१, दिनांक २४.०३.२०२० 


शासन निर्णय :- 


प्रभारी आरोग्य प्रशिक्षण पथक, पैठण यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून रुपये ३४,९९,४९६/- (रुपये चौतीस लक्ष नव्याण्णव हजार चारशे 
शहाण्णव फक्त) इतक्या रक्कमेची खालील तक्‍यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 
शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकुण किंमत 
1१ प्लेन एसएस बेड दि नि १ २७२४६ २९९७०८ 
2 | सेमी फावलर बेड ०८ ३७४६५ २९९७२० 
3 | प्रिमा टी डिजीटायझर किं १ २९८००० २९८००० 
४ | ड्रायपिक्स लाईट अँन्ड सोफ्टवेअर ०२ १४९००० २९८००० 
५  । कंम्पुटर, सॉफ्टवेअर अँन्ड कॅसेट्स ०२ १४९००० २९८००० 
६ । ३केवीअओ ऑनलाईट युपीएस अँन्ड डाटा-। ०२ ३०००० ६०००० 
लिक केबल्स 
७ | वाटर फिल्टरेडन सिस्टम zs q २७६३५६ २७६३५६ 


शासन निर्णय क्रमांक : एचयुपी-२०२०/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


यंत्राचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकुण किंमत 


मोडयुलर मायनर ओटी शि २९९१३० २९९१३० 


मेल क्लीन SUR रुम बि. जं १ २९६७७० २९६७७० 


फिमेल क्लीन SUR रुम शि | १ २९८५४० २९८५४० 


क्लीन ड्रेसिंग रुम | ear २९९७२० २९९७२० 


डेटल चेअर ise || १ २५१५५२ २५१५५२ 


पोर्टबल डीसी एक्स-रे दिया १ २२४००० २२४००० 


एकूण ३४,९९,४९६ 


& 2 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आवरयकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स omer लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्नरीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळ अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेळा नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : एचयुपी-२०२०/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


१०.उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखालील मंजूर करण्यात आलेल्या 
राज्य योजनांतर्गत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.एस.१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा - राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण दर्जावाढ करणे व यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. शासन निर्णय, उपरोक्‍त शासन परिपत्रक, दिनांक २४.०३.२०२० मधील निर्देश तसेच शासन 
निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये 
तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३३०१३१९३७२९१३ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE™ 
(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : एचयुपी-२०२०/प्र.क्र.७४/प्रशा-१ 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

५. प्राध्यापक, प्रभारी आरोग्य प्रशिक्षण पथक, पैठण. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


